दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील “सहायक प्रबंधक” पदाच्या 
दिव्यांगांसाठीच्या पद सुनिश्चितेत अंशत: बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-०२२१/प्र.क्र.१९/काम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 09 जूले, २०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. दिव्यांग-०२२१/प्र.क्र.१९ 
/काम-६, दि.२४/०२/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


मा.उच्च न्यायालय आदेशा दि.२९/०६/२०२१, रिट याचिका स्टॅप क्र.६८१९/२०२१ मधील अंतरिम 


अर्ज (L) क्र.१०५४२/२०२१ मधील रिट याकिचा क्र.८७/२०२१ श्री.जगदीऱश स.परबळकर विरुध्द महाराष्ट्र 


शासन व इतर याचिकेसंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने पुढील प्रमाणे आदेश दिला आहे :- “ So far as 


Writ Petition No.87/2021 is concerned, (Jagdish S.Parbalkar v/s. State of 
Maharashtra), we record the statement of the learned Advocate General that the 
Petitioner in the said Petition shall not be held ineligible only on account of disability 
in both legs (BL) as classified in the GR dated 24-02-2021. 

In view of the aforesaid statement of the learned Advocate General, the 
Interim Application (L) No.10542 of 2021 in Writ Petition No.87 of 2021 is Worked 
out and shall disposed of.” 


२. सदरील मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरुन वरील संदर्भीय शासन निर्णयात तसा बदल 


करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यासअनुसरुन संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील 


अनुक्रमांक ८ येथील “सहायक प्रबंधक” या पदानामासाठीच्या दिव्यांग प्रवर्गासाठीची पद सुनिश्चिती 


खालीलप्रमाणे करण्यात आली होती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-०२२१/प्र.क्र.१९/काम-६ 


अ.क्र पदनाम दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती 
८ | सहायक प्रबंधक a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA, BA, OL,OAL, CP, LC,Dw, 
AAV, MDy 

d) SLD, MI 

e) MD involving 


(a) to (d) above 


त्याऐवजी 


उपरोक्त दि.२४/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील अनुक्रमांक ८ येथील 
“सहायक प्रबंधक” या पदानामासाठीच्या दिव्यांग प्रवर्गासाठीची पद सुनिश्चिती खालीलप्रमाणे करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती 
८ | सहायक प्रबंधक a) B, LV 
b) D, HH 


८) OA, BA, OL,BL,OAL, CP, LC,Dw, 
AAV, MDy 

d) SLD, MI 

e) MD involving 


(a) to (d) above 


३. सदरील शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.८४८/२०२१, दि.२६/०६/२०२१ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-०२२१/प्र.क्र.१९/काम-६ 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०७०११७४६२७७११० असा आहे. हे 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Arun Vasant £ 
Shinde 


(अरुण व. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन ,मुंबई, 
) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री, कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्य मंत्री कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 
) 
) 


मा. विधानपरिषद/विधानसभा सर्व सदस्य, 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 


१० 
११ 


) प्रधान सचिव (साप्रवि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
) प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
१२) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
१३) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण SYA HA, AERIS राज्य पुणे, 
१४ सहसचिव/उपसचिव,कामगार विभाग, मंत्रालय ,मुंबई, 
) 
) 
) 


१५) सहसचिव (दिव्यांग कल्याण ),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई, 
१६) अध्यक्ष/प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१७) कक्ष अधिकारी (प्रशासन-२), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८) निवड नस्ती (कामगार-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


